नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
*सांख्यिकी अधिकारी" या संवर्गाचे ग्रेड वेतनात 
सुधारणा करून, महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम 44%) अन्वये शासन 


मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- नमुंम-१२२१/ प्र. क्र. १११/नवि-२८ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ नोव्हेंबर,२०२२ 


संदर्भ:- 9) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. नमुंम-१२१५/३९४/प्र.क्र.१६/१५/नवि-२८, 
दि.२१.०८.२०१७. 
२) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा/प्रशा/आस्था-१/ 
प्र.क्र./२५२६/२०२१, दि.२६.०७.२०२१. 


प्रस्तावना- 


नवी मुंबई महानगरपालिकेचा आकृतीबंध, संदर्भाधीन दि.२१.०८.२०१७ च्या 


शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेला आहे. त्यास अनुसरून नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या 


आस्थापनेवरील *सांख्यिकी अधिकारी" या संवर्गाच्या वेतनश्रेणीत रू. ९३००-३४८००, ग्रेड पे 


४३०० ऐवजी रू.९३००-३४८००, ग्रेड पे ४४०० अशी सुधारणा करून, महाराष्ट्र 


महानगरपालिका अधिनियमाच्या कळम ५१(४) अन्वये शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव, 


दि.२६.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये, नवी मुंबई महानगरपालिकेने शासनास सादर केला आहे. 


२. नवीमुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील 'सांख्यिकी sary या पदासाठी, 


सार्वजनिक आरोग्य विभागाने स्वीकृत केलेल्या वेतनश्रेणी व ग्रेड पेच्या धर्तीवर dats 


रू.९३००-३४८०० ग्रेड वेतन रू.४४००/- वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत, प्रशासक तथा आयुक्त, 


नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी ठराव क्र. १२०४, दि.१३.०८.२०२१ अन्वये मंजूरी दिलेली 


आहे. त्याअनुषंगाने *सांख्यिकी अधिकारी' या संवर्गाचे ग्रेड वेतनात सुधारणा करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुंम-१२२१/ प्र. क्र. १११/नवि-२८ 


AN 
ee 


शासन निर्णय-: 


आयुक्‍त, नवी मुंबई यांचेकडून संदर्भीय दि.२६.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव व 


*सांख्यिकी अधिकारी" या संवर्गासाठी, शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील स्वीकृत 


वेतनश्रेणी व ग्रेड पेच्या धर्तीवर, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील 'सांख्यिकी 


अधिकारी" या संवर्गासाठी वेतनबँड रू.९३००-३४८००, ग्रेड वेतन रू.४४००/- ही वेतनश्रेणी 


लागू करण्याबाबत, शासक तथा आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी ठराव क्र. १२०४, 


दि.१३.०८.२०२१ अन्वये दिलेली मान्यता विचारात घेता, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या 


आरोग्य विभागातील "सांख्यिकी अधिकारी" या संवर्गाची वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८००, ग्रेड पे 


४३०० ऐवजी, रू.९३००-३४८००, ग्रेड पे ४४०० salt सुधारित करण्यात येत असून त्यास, 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५१(४ अन्वये शासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२११२५१३२७१६६६२५ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATIBHA 
MADHAV PATIL 


(प्रतिभा पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रशासक तथा आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, जि. ठाणे. 

प्रधान सचिव (नवि-२) महोदयांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (नवि-२८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती नवि-२८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


